नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०१९. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता.मालेगांव/१३०९/२०१९ दि. २६/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्‍यातील २ ग्रामीण मार्ग व १ इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोत्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्ते मालेगांव तालुक्‍यातील मोठ्या भागातील शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहचविण्या करीता 
उपयोगी आहेत. या रस्त्यावरील गावांसाठी दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून राज्यमार्ग व राष्ट्रीय 
महामार्ग यांना जोडणारे महत्त्वाचे रस्ते आहेत. सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, 
लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची नंतरचा 
क्रमांक व लांबी क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 
ग्रामीण |। (०/०० ते 3/00) 

; . | aie लखानी बेंद्रेपाडा कंधाणे जळकु मार्ग ।३.००कि.मी. २५.०० | Wag 
माणके सायने(खु. ते राष्ट्रीय महामार्ग-३ २०७ कि.मी. जिल्हा 
ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते ६/००) मार्ग-१५७ 

मार्ग ६.०० कि.मी. 
948 
इतर जिल्हा | (0/00 ते 98/00) 
मार्ग १६.०० कि.मी. 
१२८ 
एकूण २५.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४५/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत २५.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३८६२.९१० + २५.००) म्हणजेच 
३८८७.९१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १६.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२२१२.६८० 
- १६.००) म्हणजेच २१९६.६८० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१०६४२.३५० - ९.००) म्हणजेच १०६३३.३५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१६११०११८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Swaroop Tuk: ip 
harasht Public Work: 
Wa foo p Department, postalCode=400032, st=Mal 
-2923930fb1a491b85ab7752c 1 dc4f2e3b8db33e2a8a32 
2ed2dcfb496a3a97 175 
गृ k R =427875b948dcfc3f94a3399319f923cb42f66fb0e5: 
u a fa mM a | p u re 2c213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram २०७ 
Date: 2019.05.28 16:17:59 +05'30' 


उपअभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


ren Sf 


पृष्ठ २ पैकी २ 


